शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
मिरज या संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४०/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
३१४/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक २९.११.२०२३ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज या 
संस्थेकरीता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून रुपये २,४९,२०,४५७/- (रुपये दोन 
कोटी, एकोणपन्नास लक्ष, वीस हजार, UR सत्तावन्न फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात 
नमूद फर्निचर खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


ी नग प्रति एकूण 
अ.क्र फनिचरचे नांव =e se fe 
संख्या | नग किंमत किंमत 
हिला पोडियम साईज ४.५%२.५ ४ ४७५८७ १९०३४८ 
ऑफिस टेबलएक्झिक्युटिव्ह (साइज 
२ २० ४७५८७ ९५१७४० 
4X2XQ.(94) 
टूसीटर एक्साम बेंच 42 १८७६५ ९७५७८० 
४ स्टडी टेबल टू सीटर ४९ १८७८० ९२०२२० 
५ | क्लासरुम Rist बेंच टू सीटर ५० १८६९० ९३४५०० 
मेटल स्टडी बेंच टू सीटर ४९ १८८२० ९२२१८० 
७ स्टूडंट चेअर विथ par ६८ ११४७५ ७८०३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४०/प्रशा-१ 


अ.क्र फनिचरचे नांव ne i प्रति वी. 
संख्या | नग किंमत किंमत 
८ | लायब्ररी विथ चेअर && ११४९० ७५८३४० 
९  । रिडिंग चेअर एम एस ६६ ११४६० ७५६३६० 
१७० एक्झाम टेबल प्लेन (_७२” //२४”-३४”) ३० ११४७५ ३४४२५० 
११ लायब्ररी बुक रॅक ७ १३३५१५ ९३४६०५ 
१२ | हाईट अँक्झेस्टेबल लायब्ररी बुक रॅक ६ १३३३७० ८००२२० 
१३ | मेटल बुक रॅक हाईट अँक्झेस्टेबल ७ १३३४७२ ९३४३०४ 
डबल फेस लायबुरी रॅक विथ अँक्झेस सेफ 
१४ fae नन की षा ७५९३७ ७५९३७० 
विथ बुक स्टॉपर 
१५ | मॅगझीन रँक षु ३८१३७ १९०६८५ 
१६ । लायब्ररी स्टडी टेबल | ao | ५७३७५ ५७३७५० 
१७ | हॉस्टेल रुम स्टडी टेबल १० | ५७१७० ५७१७०० 
१८ । चेंज रुम लॉकर साईज ६.५%२.७५५१.५ १० ३२२६५ ३२२६५० 
लायब्ररी बुक केस व्हर्टिकल साइज (६ x2.4 
१९ वप pe ३३६१५ ३३६१५० 
२० | ऑफिस कपदबोर्ड साइज (gx2.94x9.4) ३० ३२२६५ ९६७९५० 
२१ | कॉम्प्युटर टेबल साईज 4x2 ३० २१४६५ ६४३९५० 
किल स्क्वेअरस्ट्ूलएस.एस. (साइज :।_१४" र. bas seats 
॥/१४"-१८") 
२३ | सुपर एक्झीक्युटिव्ह चेअर २० ३६३१५ ७२६३०० 
२४ । विझिटर चेअर ५० ११४७५ ५७३७५० 
55 वेटिंग बेच 3 सीटर एस.एस.साईज: व वा डा 
(_५४"//२०"-१८" 
२६ | परफॉरेटेड चेअर फॉर ३ सीटर २५ ३१५५० ७८८७५० 
२७ | गॅस्ट वेटिंग चेअर एस.एस २५ ३१६६२ ७९१५५० 
२८ । स्टेनलेस स्टिल वेटिंग बेंच ३ चेअर २५ ३१४३२ ७८५८०० 
२९ | रिव्हालवींग स्टूल (_१२” //१८”-२५* २८ ६६१५ १८५२२० 
ae एम.एस हॉस्टेल बेड साईज (LV2” ts १६५३० ८२६५०० 
॥/३२*-१८* 
३१ | Sor हॉस्टेल बेड ५० १६३५० ८१७५०० 
३२ ।मेट्रेस साईज 92"x30" १0० | ७९६५ ७९६५०० 
३३ | हॉस्टेल रुम कपबोर्ड साईज §.4x2.94x9.4 । २० ३४४२५ ६८८५०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४०/प्रशा-१ 


नग प्रति एकूण 


फनिचरचे नांव , किंमत 
संख्या | नग किंमत किंमत 


HUGS २ कंर्पाटमेंट साईज §x2.4x9.4 २० ३४२५० ६८५००० 


३५ 


कपदबोर्ड फॉर स्टुडंट साईज §.4x2.04x9.4 | २० ३४३२० ६८६४०० 


टुब्युलर चेअर GIA १५० ६०७५ ९११२५० 


सोफा सेट ५ सीटर a 934000 934000 


एकूण २,४९,२०,४५७ 


सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वार्षिक वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत 
मंजूर अनुदानातून किंवा पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात येत 
आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक झासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित फर्निचरचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात 
यावी. 


सदर फर्निचरसाठी कोणत्याही नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा 
करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचरची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी 
प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


Det Furey क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४०/प्रशा-१ 


७) प्रस्तावित फर्निचरचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 

८) सदर विषयी फर्निचर खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


९) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकफाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२३१३१७३३८८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


igi 
DN 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea0: 
963bc456fle1e8621e5917d8305, 
IC 


ber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC38B7 
59420308B9FD7816002B4AFOFFBF 


SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.01.23 16:39:17 +05'30' 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५४०/प्रशा-१ 


३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

६) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


